राज्यातील अनुसूचित जातीच्या १०० विद्यार्थ्यांना देशातील 
नामांकित शौक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी 
राजर्षि शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना.. 

सन २०२३-२४ करीता विद्यार्थ्यांची निवड. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : देशियो-२०२३/प्र.क्र.३५४/शिक्षण-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ एप्रिळ, २०२४ 
वाचा:- 
१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, क्रमांक : इबीसी-२०१७/ 
प्र.क्र.४०२/शिक्षण-१, दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०१७ 
२) शासन शुध्दीपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक : इबीसी- 
२०१७/प्र.क्र.४०२/ शिक्षण-१, दिनांक १९ मार्च, २०१७ 
३) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक : देशियो-२०२२/प्र.क्र.३५४/शिक्षण-१, 
दिनांक १२.०१.२०२४ व दिनांक २६.०३.२०२४ 
४) आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र.सकआ/शिक्षण/भासशि/देशातंर्गत/ 
का-४ ड/बैठक/४००, दिनांक ०६.०२.२०२४. 
५) आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र.सकआ/शिक्षण/भासशि/देशातंर्गत/ 
का-४ ड/बैठक/९३४, दिनांक १३.०३.२०२४. 


प्रस्तावना : 

अनुसूचित जातीच्या (नवबौध्दसहित) विद्यार्थ्यांना आवश्‍यक असणारे कौडल्य व ज्ञान उपलब्ध 
व्हावे व त्यांची विविध क्षेत्रात होणाऱ्या स्पर्धात्मक युगासाठी जडण-घडण व्हावी याकरीता देशातील नामांकित 
शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना शासन निर्णय 
सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक इबीसी-२००३/प्र.क्र.३२३/ मावक-२, 
दिनांक ११ जून,२००३ अन्वये लागू करण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या नियमावलीसंदर्भात यापुर्वीचे सर्व शासन 
निर्णय अधिक्रमित करुन योजनेची सुधारीत नियमावली संदर्भीय दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये 
लागू करण्यात आली आहे. 


२ सदर शासन निर्णयात नमुद केल्याप्रमाणे आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखालील 
निवड समितीने, सन २०२३-२४ करीता देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी निवड 
प्रक्रिया राबवुन त्याद्वारे प्राप्त झालेल्या अर्जातून विहीत अटी व शर्ती नुसार दि. ११.०१.२०२४ आणि दि. 
०५.०३.२०२४ रोजी संपन्न झालेल्या निवड समितीच्या बैठकीत झालेल्या कार्यवाहीचे इतिवृत्तासह निवड केलेल्या 
अनुक्रमे १४ व of अज्ञा एकूण २० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याचा प्रस्ताव त्यांच्या दिनांक ०६.०२.२०२४ व 
१३.०३.२०२४ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला होता. सदरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने एकुण २० विद्यार्थ्यांना 
राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्याचे विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी 
राजर्षि शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्तीसाठी शासन निर्णय, दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०१७ अन्वये गठीत करण्यात 
आलेल्या निवड समितीच्या दि.११.०१.२०२४ आणि दि.०५.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीत निवड करण्यात आलेल्या 
विद्यार्थ्यांपैकी या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ-१, अ-२ व अ-३, अ-४ आणि प्रपत्र-ब-१ ते ब-२ मधील 


झासन निर्णय क्रमांकः देशियो-२०२३/प्र.क्र.३५४/शिक्षण-१ 


एकूण २० पात्र विद्यार्थ्यांना सन २०२३-२४ करीता राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


२ ज्या विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती मंजुर करण्यात आली आहे, त्या विद्यार्थ्यांना त्या- त्या शैक्षणिक संस्थेने 
ठरवून दिलेले पुर्ण शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्क समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्यामार्फत संस्थेला देण्यात 
येईल. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थेने वसतीगृह व भोजन शुल्क त्यांच्या आकारणीप्रमाणे पुर्ण खर्च देण्यात येईल. 
सदर खर्चाची रक्‍कम वर्षभरात एकदाच देण्यात येईल. अभ्यासक्रमासाठी लागणारी पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य 
त्याचप्रमाणे इतर शैक्षणिक खर्च यासाठी एकुण रुपये १०,०००/- प्रत्येक वर्षी देण्यात येतील. त्यांच्या 
अभ्यासक्रमाच्या खर्चासाठी सन २०२३-२४ या वर्षाच्या शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क व वसतीगृह भाडे, निर्वाह भत्ता 
व इतर अनुज्ञेय खर्च याबाबत संबधित विद्यापीठाकडून/संस्थेकडून माहिती मागवून आणि विद्यार्थ्याच्या प्रगती व 
उपस्थितीबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेऊन संबधित महाविद्यालय/संस्थेस अदा करावी. 


३. सोबतच्या प्रपत्र-अ-१ ते अ-४, प्रपत्र -ब-१ ते प्रपत्र ब-२ मध्ये नमुद केलेल्या ज्या विद्यार्थ्यांना 
राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती मंजुर करण्यात आली आहे, त्या विद्यार्थ्यांपैकी ज्या विद्यार्थ्यांना भारत 
सरकार मेंट्रीकोत्तर परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती मिळाली sia, ती रक्‍कम कमी करुन उरलेली अनुज्ञेय रक्‍कम 
विद्यार्थ्यांस अदा करण्यात यावी. 


४. सदरहू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यासाठी आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


4. याबाबत होणारा खर्च हा "मागणी क्रमांक एन-३, 2224, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, 09 - अनुसूचित जातीचे कल्याण, २७७ - शिक्षण, पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना विघयो (०४) (२२) उच्च शिक्षणासाठी अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना राजर्षि 
शाहू महाराज शिष्यवृत्ती (२२२५ ३८२३), ३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालून त्याखाली 
केलेल्या चाळू आर्थिक वर्षाच्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. त्याकरीता आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४१६१४१९०००८२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=759e87fbd 1 e68c290a7 221620636ede8425d6a870aa02 
40f18d726b6c8e6b832, pr ICode=400032, st=Mahi hi 


st=Mahar: 
rialNumber=5599270E38B296E5E5D81 4FF5976561A3EC66D8 
75AEB425D735E1D7C12140929, PRASHANT PUNDLIK WAGH 


(प्रशान्त वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,मुंबई 
सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय,मुंबई 
५. आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, ३ महापालिका मार्ग, मुंबई 
८. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


Cc £40 A -0 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः देशियो-२०२३/प्र.क्र.३५४/शिक्षण-१ 


९. संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा परीक्षा)/(लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१३. अवर सचिव (अर्थसंकल्प) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१४. कक्ष अधिकारी (विघयो-१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ,मंत्रालय,मुंबई 
१५. निवड नस्ती, शिक्षण १ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः देशियो-२०२३/प्र.क्र.३५४/शिक्षण-१ 


(शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र : देशियो-२०२३/प्र.क्र.३५४/शिक्षण-१, 
दिनांक : १६ एप्रिळ,२०२४ चे सहपत्र) 


प्रपत्र अ-१ 


राजर्षी शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रमासाठी 
सन २०२३-२४ करीता विद्यार्थ्यांची निवड 


ap) परीक्षा | विद्यार्थ्याचे संपूर्ण | प्रवेश घेतलेल्या | अभ्यासक्रमाचे नाव | काला | HSC Helles 
र. | मंडळाचे नाव संस्थेचे नाव वधी (वर्ष) | गुणांची 
नांव टक्केवारी (%) 
(HSC) 
za Q 3 8 4 & | | 
१. नागपूर सिध्दांत विजय काळे SVNIT, Five years 4 ९०.५० 
Ichchhanath, integrated M.Sc 
Surat, Gujrat 
२. CBSE | आदित्य राजेंद्र नगराळे | IISER, Pune B.S.M.S षु ७०.४० 
३. | मुंबई अमित राजकुमार | य, Matunga, B.Tech 8 ९२.८३ 
इंगळे Mumbai 
PRASHANT WUSTCEANDSPEGALASSSTANCEDEPARTAENT, ; 
॥॥॥॥॥॥(७॥॥ ९७. 1111110111 
(प्रशान्त वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः देशियो-२०२३/प्र.क्र.३५४/शिक्षण-१ 


प्रपत्र क्र- अ-२ 
राजर्षि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत व्दितीय वर्ष पदवी 


अभ्यासक्रमासाठी सन २०२३-२४ करीता विद्यार्थ्यांची निवड 


अ. | परीक्षा | विद्यार्थ्याचे संपूर्ण नाव | प्रवेश घेतलेल्या | अभ्यास क्रमाचे | काला वधी | HSC मधील 
क्र. | मंडळाचे संस्थेचे नाव नाव (वर्षी गुणांची 
नांव टक्केवारी (%) 
(HSC) 
| 3 | 2 3 8 प a ७ 
४. | मुंबई दिनांशू दत्तात्रय नागरे IIT, Pune, B.Tech 8 ८४.०५ 
५. | CBSE | साहिल सुरेश कासारे IIT, Chittoor, B.Tech 8 ८८.०० 
Andra Pradesh 
वि पुणे सम्यक रविद्र तिखाडे NIT, Agartala, B.Tech 8 ९०.८३ 
Tripura 
७. | नागपूर अनिकेत प्रमोद शोडे Motilal Nehru B.Tech 8 ८४.५० 
National Institute 
of Technology, 
Prayag raj 
८. | नागपूर | साहिल प्रमोद बोरकर Motilal Nehru B.Tech 8 ८५.८३ 
National Institute 
of Technology, 
Prayag raj 
९. | नागपूर तेजस अनिल तुरे VNIT, Nagpur B.Tech 8 ८६.६७ 
qo. | पुणे भास्कर मारुती सोनवणे | शा, Nagpur B.Tech 8 ८२.०० 
११. | नागपूर | अश्विन युवराज अंडेल VNIT, Nagpur B.Tech 8 ९३.१७ 
१२. | नागपूर भुवन माधव मेश्राम VNIT, Nagpur B.Tech 8 ९०.६७ 
(प्रशान्त वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः देशियो-२०२३/प्र.क्र.३५४/शिक्षण-१ 


प्रपत्र अ-३ 
राजर्षी शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत तृतीय वर्ष पदवी अभ्यासक्रमासाठी 
सन २०२३-२४ करीता विद्यार्थ्यांची निवड 


अ.क्‌ । परीक्षा | विद्यार्थ्याचे संपूर्ण | प्रवेश घेतलेल्या | अभ्यासक्रमाचे नाव | काला | HSC Helles 

र. | मंडळाचे नाव संस्थेचे नाव वधी (वर्ष) | गुणांची 
नांव टक्केवारी (%) 

(HSC) 
| a | 2 3 8 4 & | we 
१३. मुंबई अथर्व प्रमोद जगताप । ७, Matunga, B.Tech 8 ७२.१७ 
Mumbai 
प्रपत्र अ-४ 


राजर्षी शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत चतुर्थ वर्ष पदवी अभ्यासक्रमासाठी 
सन २०२३-२४ करीता विद्यार्थ्यांची निवड 


अ.क्‌ | परीक्षा | विद्यार्थ्याचे संपूर्ण | प्रवेश घेतलेल्या | अभ्यासक्रमाचे नाव | काला | -50मधील 
र. | मंडळाचे नाव संस्थेचे नाव वधी (वर्ष) | गुणांची 
नांव टक्केवारी (%) 
(HSC) 
| 2 3 8 4 & | | 
१४. | अमरावती | अंशा बाबुराव खोब्रागडे | णा, Matunga, B.Tech 8 ८७.३८ 
Mumbai 


Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
cs 


5.4.20=759e87fbd1e68c290a7221620636ede8425d6a870aa024 


0f18d726b6c8e6b832, talCode=400032, st=Mahi hi 
INumber=5599270E38B296E5E5D81 4FF5976561A3EC66D87 
5AEB425D735E1D7C12140929, cn=PRASHANT PUNDLIK WAGH 
2024.04.16 14:33:28 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः देशियो-२०२३/प्र.क्र.३५४/शिक्षण-१ 


(शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र : देशियो-२०२३/प्र.क्र.३५४ 
/शिक्षण-१, दिनांक : १६ एप्रिल ,२०२४ चे सहपत्र) 


प्रपत्र क्र.-ब-१ 


राजर्षि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत प्रथम वर्ष पदव्युत्तर पदवी 
अभ्यासक्रमासाठी सन २०२३-२४ करीता विद्यार्थ्यांची निवड 


अ. | परीक्षा | विद्यार्थ्याचे संपूर्ण नाव | प्रवेशा घेतलेल्या | अभ्यास ard | कालावधी | पदवी मधील 
क्र. | मंडळाचे संस्थेचे नाव नाव (वर्षी गुणांची 
नांव (HSC) टक्केवारी 
CGPA/ 
GPA 
pa | 2 3 8 4 ६ PB 
१५. | अमरावती अतिठा अनिल पवार VJTI, Matunga, M. Tech 2 ६.९१ 
Mumbai 
१६. | नागपूर साक्षी राजू धाबे ॥॥ Kashipur, MBA २ ८.९३ 
Uttarakhand 
१७. छत्रपती | स्नेहल विठ्ठलराव साळवे IM, Ranchi, MBA 2 ७८.०३ 
संभाजीनगर 
पेट. नागपूर परब अविनाठा गाणार IIM, Indore, MBA २ ८.०७ 
१९. | नागपूर | संजोलीस्पेद्र खोब्रागडे | जा, Matunga, MCA २ ७९.१४ 
Mumbai 
प्रपत्र क्र.-ब-२ 
राजर्षि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत व्दितीय वर्ष पदव्युत्तर पदविका 
अभ्यासक्रमासाठी सन २०२३-२४ करीता विद्यार्थ्यांची निवड 
अ. | परीक्षा | विद्यार्थ्याचे संपूर्ण प्रवेश अभ्यास क्रमाचे । कालावधी । पदवी 
क्र. | मंडळाचे नाव घेतलेल्या नाव (वर्ष) मधील 
नांव संस्थेचे नाव गुणांची 
(HSC) टक्केवारी 
CGPA/ 
GPA 
pa | 2 38 8 4 ६ ७ 
२०. मुंबई मनिष शेखर सोनवणे VJTI, M. Tech २ ६४.८० 
Matunga, 
Mumbai 
PRASHANT ra 
(प्रशान्त वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


